शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यात 
औषधनिर्माणशासत्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था 
सुरु करण्याबाबत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परीषद, 
नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शासन 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९७/१९)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २८ जून, २०१९. 


संदर्भ : 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/प्रवेशक्षमता वाढ/मान्यता/२०१९/५२९, दिनांक २०.०५.२०१९. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/पीसीआय मान्यता/२०१९/६३३, दिनांक १२.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
राज्यात औषधनिर्माणशासत्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत औषधनिर्माणशासत्र पदविका 
अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्था सुरु करण्यासंदर्भात दिनांक १५.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेल द्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या यादीव्दारे संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी 
संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या 
प्रपत्र-अ मधील नमूद संस्थेस औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत औषधनिर्माणझास्त्र 
पदविका अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद औषधनिर्माणशास्त्र पदवी अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत औषधनिर्माणशास्त्र 
पदविका अभ्यासक्रमाची नवीन संस्था सुरु करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून खाळील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ 
मे, १९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९७/१९)तांशि-५ 


३. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 

४. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व अटी 
व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

५. सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संळग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 

. सदर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 
मंडळाची संलग्नता घेणे आव्यक राहील. 

. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव 
संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

८. सदर व्यावसायीक औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या 
संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र Wyss इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहशान ऑफ कॅपिटेशन 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

१०. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 

नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद 
व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी 
आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

११. संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शौक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

१२. रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिडान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 

१३. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 

१४.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, 
त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


mn 


ळ 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.९७/१९)तांशि-५ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२८१५११४०८४०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 


F DN: CN = Anil Raghunath Katkar, C = IN, S = 
A n | | R ag h U n at h व कितो Oo णा Ot Maharashtra, 
OU = Higher and Technical Education Department 
Katka [ Date: 2019.06.28 15:19:28 --05'30' 
(अ.र.काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 


मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान- 


इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 
सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
भाग), नवी दिल्ली. 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


१०. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


List of New Diploma Pharmacy Course in Existing Degree Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


शासन निणेय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.9१7/19)/तांशि-5, £2.28 जून, 2019 
प्रपत्र-अ 


Sr Current DTE Code Institute Name Institute Address District Institution Name of Parent Organisation(Trust) Address Level Name of Course Intake Intake Approved PCI 
No | Application No Type Organisation Approved for 2019-20 Approved 
(Trust) for 2018- (AICTE) Intake for 
19 2019-20 
1 1-4259226347 3205 BHARATI SECTOR-8, C.B.D., }THANE Unaided BHARATI BHARATI VIDYAPEETH DIPLOMA PHARMACY 0 60 60 
VIDY APEETH'S BELAPUR, NAVI Private VIDYAPEETH ,BHARATI VIDYAPEETH 
COLLEGE OF MUMBAI - 400614. BHAVAN, L.B.S. MARG, PUNE 
PHARMACY 


Page 1 of 1 


